संचालक,आरोग्य सेवा-२ (परिवहन) संचालनालय, 
पुणे यांच्या अखत्यारितील कार्यालयीन वाहनांच्या 
दुरुस्तीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२२/ प्र.क्र.१९९/ आरोग्य-४ 


मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 


गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २९ जून, २०२२. 


वाचा :- उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रीक विभाग/वाहन दुरुस्ती/वाजवी 
प्र./८०३८-३९/२०२२, दि.१८.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या उपरोक्त दि.१८.११.२०२१ च्या पत्रात असे नमूद करण्यात 
आले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयीन वाहनाकरीता देयकांच्या दुरुस्तीच्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपसंचालक,आरोग्य सेवा,परिवहन पुणे यांचेकडून 
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वाहनांची ४ देयके खर्च वाजवी प्रमाणपत्रासाठी कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी भांडार 
विभाग,जळलसंपदा विभाग,दापोडी,पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिली आहेत. सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढील 


प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
अ. वाहन क्रमांक | देयक | देयक दिनांक | रक्कम रुपये दुरुस्तीचा तपज्षील 
क्र. क्रमांक 
१ एमएच १२ एएच ९९६९ ३०७ ०४-०१-२०२१ | रु. ७,९०४/- । नवीन बॅटरी 
२ | एमएच १२ सीवाय ००९८ | १७२९ | १८-०१-२०२१ | रु.१०,१४८/- | Fora atest व एसी दुरुस्ती, 
३ | एमएच १२ आरआर ०९९४ | ३३० १९-०१-२०२१ | रु.०८,७०८/- | मढ Fes सेट, मढ फ्लप फिटींग किट,सिट कव्हर 
नवीन, ४ टायर मढ फ्लॅप नवीन फिटींग 
४ | एमएच १२ आरआर ०९९४ | ०१७९ | १६-०१-२०२१ | रु.४३,२१७/- | फ्रन्ट बंपर कव्हर-पेंट, we बंपर कव्हर 
रिप्लेसमेंट,रेअर बंपर कव्हर, रेअर बंपर कव्हर 
रिप्लेसमेंट, फ्रन्ट फेंडर,फ्रन्ट डोअर,रेअर डोअर 
अदर बॉडी रिपेअर,रेअर बोथ टेल लॅम्प, इ. 
एकूण रु.६९,९७७/- 


उपरोक्त तक्त्यामधील कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी भांडार विभाग, जलसंपदा विभाग,दापोडी,पुणे यांनी 
प्रमाणित करुन दिलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे वापरातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रु.६९,९७७/- (रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकःवाहन-२०२२/ प्र.क्र.१९९/ आरोग्य-४ 


एकूण सत्तर हजार नऊशे सत्त्याहत्तर फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 

प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 

१) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

2) जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या विषयीचा) 
खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 

३) कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४) वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, टयुब, बॅटरी 
इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

५) वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्या 
विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६ याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 

2. सदरचा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी H.9, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 

सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचाळलन व प्रशासन, ४००-इतर खर्च, ८००- इतर खर्च, (०१)(०१) राज्य आरोग्य परिवहन 

संघटनेची आस्थापना, २२१० १०५३” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ५१- मोटार वाहने या 

बाबीच्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 

भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन 

मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात 

येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१४५७४२१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK "5777... 
NIVARTTI = 
KEN DRE ra 
दी. नि. केंद्रे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःवाहन-२०२२/ प्र.क्र.१९९/ आरोग्य-४ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


